बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) 
अधिनियम, २०१५ अंतर्गत बालकांसाठी संस्था 
चालविणाऱ्या शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांचे 
सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ मधील प्रलंबित 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बालगृ-२०२०/प्र.क्र.५०/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- १४ ऑक्टोंबर, २०२०. 


वाचा :- 


१) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/बालगू/प्रलंबित 


अनु/का-५/२०२०-२१/२९३०, दि.०४/०९/२०२० 


२) शासन निर्णय क्र. बालगृ-२०२०/प्र.क्र.५०/का-०८, दि.२३/०४/२०२० 


शासन निर्णय :- 


महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत 


बालकांसाठी संस्था चालविणाऱ्या 


शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांचे सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ मधील 


प्रलंबित अनुदान वितरीत करणेसाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना खालील 
विवरणपत्रातील रकाना क्र.१ मधील लेखाशिर्षांना रकाना क्र.४ प्रमाणे एकुण रु.२१७.०० लक्ष निधी सन २०२०- 
२१ या वित्तीय वर्षासाठी अर्थसंकल्पीत असलेल्या तरतूदीतून वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रु.लक्ष) 
प्रधान/लेखाशिर्ष/उद्दीष्ट/ संगणक सांकेतांक अर्थसंकल्पीय | यापुर्वी वितरीत| प्रस्तावित 
अंदाज निधी वितरण 
किला काग २ ३ 8 
मागणी क्र.एक्स०१, ६७५४.२३ २२९२.०० । १९४.०० 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२, समाजकल्याण, 
१०२, बालकल्याण, 
०२ स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(०५) (०२) निराश्रीत बालकांसाठी संस्थेतर सेवा (कार्यक्रम) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)(११४७ २२३५) 
(02)(03) संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी 9923.08 ८५२.०० २३.०० 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)(३०४१ २२३५) 
एकुण ७९३७.९७ ३१४४.०० । २१७.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२०/प्र.क्र.५०/का-०८ 


२. उपरोक्त निधीतून बीड, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, अहमदनगर, परभणी हे सहा जिल्हे वगळून 
इतर जिल्ह्यातील शासकीय तसेच स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या बालगृहांचे सन २०१५-१६ व 
२०१६-१७ या कालावधीतील प्रलंबित अनुदान भागविण्यात यावे. सदर प्रलंबित निधी वितरीत करताना, 
मुल्यनिर्धारण अंतिमीकरण झालेले असेले तसेच उक्त ६ जिल्हे वगळता उर्वरीत जिल्ह्यांकडून नव्याने 
कोणत्याही प्रलंबित निधीची मागणी होणार नाही याची दक्षता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी 
घ्यावी. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत नमून्यात 
शासनास तात्काळ सादर करावे. 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५८/व्यय-६, दि.०९/१०/२०२० अन्वये त्या 
विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१०१६१५३३४७८०३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAVINDRA 
SITARAM JARANDE 


(र. सि. GRITS) 
उप सचिव (अ.का.), महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
११. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. उपायुक्त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
१३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 
१४. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 
१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
१६. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
१७. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


